महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्र, क्रमांक :- वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/ गृनिप, 
दि.१५.०९.२०२१. 


वाचा येथील दि.१५.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये जिथे जिथे “बांद्रा-कुर्ला संकुलात” 
असा उल्लेख आहे तिथे तिथे “वांद्रे रेक्लेमेशान येथे” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०९२११२३६०५६४०९ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Arvind Tulshiram 


Shete 
(अरविंद ate ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. सभापती / मा. उपसभापती विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
३) मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५ मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
८) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


S 


) मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सर्व) 
१२) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


S 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सुनिल गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन, ४२ सुरय्या, पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई. 
निवडनस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


